राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडयामध्ये 
NPHCE अंतर्गत प्राप्त अनुदानातून प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रस्तरावर चंद्रपूर, अमरावती, 
उस्मानाबाद, गडचिरोली, वाशिम व नंदुरबार या 
जिल्ह्यांककरीता उपकरणे व साधनसामुग्रीची 
खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१५ /आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१ 


१) झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१५/आरोग्य-७, दिनांक १६ 
जुले २०१९ 

२) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/९0७)/९॥०॥॥०८/ 
उपकरणे खरेदी /पुन:श्व प्रशासकीय मान्यता/२१, दिनांक २३.०२.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या दिनांक २३.०२.२०२१ च्या 
प्रस्तावानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती 
आराखडयामध्ये NPHCE अंतर्गत प्राप्त अनुदानातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर चंद्रपूर, अमरावती, 
उस्मानाबाद, गडचिरोली, वाशिम व नंदुरबार या जिल्ह्यांकरीता उपकरणे व साधनसामुग्रीची खरेदी निविदा 


प्रक्रियेद्वारे करण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सदर नस्तीवर विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथील दिनांक १६.०७.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडयामध्ये NPHCE अंतर्गत प्राप्त 
अनुदानातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर चंद्रपूर, अमरावती, उस्मानाबाद, गडचिरोली, वाशिम व नंदुरबार 
या जिल्ह्यांकरीता रु.५७,३६,८००/- इतक्या रकमेच्या उपकरणे व साधनसामुग्रीची खरेदी करीता प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात आली होती. परंतु संचालनालयाने विहीत वेळेत निविदा प्रक्रिया पुर्ण करुन खरेदी न 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१५/ आरोग्य-७ 


केल्याने सदर प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाली .तसेच तद्नंतर सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कोविड 
आजाराच्या साथीमुळे राज्यस्तरावरुन सदरची खरेदी करण्यात आलेली नाही व त्याकरीता मंजुर असलेले 
अनुदान सन २०२०-२१ मध्ये अखर्चित Committed ठेवण्यात आलेले आहे. आता, सदर प्रक्रियेस एक 
वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आल्याने उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मध्ये परिच्छेद क्र.२.१३ मध्ये प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश मान्यतेच्या दिनांकापासून एक 
वर्षापर्यंतच We राहतील, एक वर्षाच्या कालावधीनंतर नवीन आदेश काढण्यात यावेत असा नियम आहे 
वरील सर्व बाबींचा विचार करता राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर 
कृती आराखडयामध्ये NPHCE अंतर्गत प्राप्त अनुदानातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर चंद्रपूर, अमरावती, 
उस्मानाबाद, गडचिरोली, वाशिम व नंदुरबार या जिल्ह्यांकरीता रु.५७,३६,८००/- इतक्या रकमेच्या 
उपकरणे व साधनसामुग्रीची खरेदी करण्यासाठीची खालीलप्रमाणे सुधारित नमुद तक्त्याप्रमाणे प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ) अनुदानाचा तपशिल :- 


Proposal of Equipments for PHCs under NPHCE FMR Code 6.1.1.21.e 


Sr | Machinary/ | Unit Cost in i ec Total no. of T . 
Equipment Name of District otal Cost in Rs. 


Chandrapur 150800.00 
Nebulizer 2600.00 


Gadchireli 117000.00 
25 65000.00 


Sub Total 284 738400.00 


Chandrapur 58 150800.00 
Infrared 2600.00 
Lamp Gadchiroli 45 117000.00 


Sub Total 284 738400.00 
पृष्ठ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१५/आरोग्य-७ 


Proposal of Equipments for PHCs under NPHCE FMR Code 6.1.1.21.e 


Sr | Machinary/ | Unit Cost in Total no. of 
Equipment Name of District Total Cost in Rs 
Chandrapur 58 870000.00 


15000.00 
Bicycle तवंग ता 675000.00 
शि Sub Total 4260000.00 


GRAND TOTAL 5736800.00 


०२. वरील अनुषंगाने प्रस्तावित बाबींच्या खरेदीसाठी होणारा खर्च हा सन 2098-20 मधील 


पीआयपीत मिळालेल्या बाबनिहाय मंजूरीनुसार प्राप्त अनुदानाच्या अधीन राहून करण्यात येणार 


असल्याबाबत प्रस्ताव सादर करणाऱ्या संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांनी प्रस्तावासोबत सादर करावयाच्या 


परिशिष्ट अ प्रमाणपत्रामध्ये प्रमाणित केलेले आहे. तसेच खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा वापर विहित 


मुदतीत करण्यात येणार आहे. सदर खरेदीसाठीच्या प्रस्तावास आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी दिनांक ०४.०५.२०१९ नुसार मान्यता दिलेली आहे. 


तसेच संचालक (वित्त व लेखा ) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी त्यांच्या दि.३०.०६.२०२० च्या 


पत्रान्वये सदर निधी लेखाशिर्ष FMR Code ६.१.१.२१.७ लेखाशिर्षातंर्गत सन २०१९-२० चा अखर्चित 


व Committed ठेवण्यात आलेला आहे. व सदरचा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत लेखाशिर्ष 


FMR Code ६.१.१.२१.७ या घटकामधील उपलब्ध अनुदान रु.५८.०० लक्ष इतक्या निधीतून 


भागविण्यात येणार आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेनुसार विहीत कालमर्यादेत खरेदी करण्याची दक्षता 


घेणे ही जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील.सदर प्रयोजनासाठी सन २०२१-२२ मध्ये खर्च करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


०३. तसेच आता, सदर प्रक्रियेस एक वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आल्याने उद्योग, ऊर्जा व कामगार 


विभागाच्या शासन निर्णय, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये परिच्छेद क्र.२.१३ मध्ये प्रशासकीय मान्यतेचे 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१५/आरोग्य-७ 


आदेशा मान्यतेच्या दिनांकापासून एक वर्षापर्यंतच ग्राह्य राहतील, एक वर्षाच्या कालावधीनंतर नवीन 


आदेश काढण्यात यावेत असा नियम आहे. तथापि, प्रशासकीय मान्यतेचा एक वर्षाचा कालावधी 


संपुष्टात आल्याने संदर्भाधीन दिनांक १६.०७.२०१९ च्या प्रशासकीय मान्यतेनूसार केलेल्या खरेदीचा 


खर्च सन २०१९-२० मध्ये या प्रयोजनार्थ संबंधित लेखाशिर्षात BOS प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या व 


वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करावा. या अटींच्या व उक्त शासन निर्णयातील अटींच्या 


अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 


are निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३) दिनांक १६ जुले २०१९ च्या शासन निर्णयातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१४२६४६८४१७ असा आहे. हा झासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


०७६० Digitally signed by Milind Raghunath 
| | Nn Kulkarni 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


Raghunath micaecrr 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24 
450c11d5ce0d99ed 18a61fb5b1685722e 


Kulkarni Steer 
(मिलिंद कुळकर्णी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मरत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
) 
) 


३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१५/आरोग्य-७ 


५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 
७ सर्व जिल्हा area चिकित्सक (FWB मार्फत) 

) 

) 


८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


